अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२२-२३ 

“२२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१) (०१) पाणीपुरवठा 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८४३)” 
मागणी क्रमांक वाय -२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : १५ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४ एप्रिल, २०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.२२.४.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि. ४.५.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.१७.५.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.३१.५.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.१४.७.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.७.९.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.१४.१०.२०२२ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दि.२५.११.२०२२ 


० 6 £0 9८ ८० Hw >? 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग १व वर्ग २ 
च्या अधिका-यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 
विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२२-२३ 
करिता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय संनियंत्रण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी जिल्हा 
परिषदांना वाचा मधील अनुक्रमांक २ ते ९ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 
आता जिल्हा परिषदांचा एकूण वेतनखर्च विचारात घेऊन सर्व जिल्हा परिषदांना पुढील वेतननिधी 
तसेच विहित अटी व शर्तीची पूर्तता करणा-या संबंधित जिल्हा परिषदांना प्रवासखर्च निधी वितरित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३ 
शासन निर्णय:- 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा 
००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप 
विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८४३)” या लेखाशिर्षाखाली जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी 
पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या अधिका-यांचे ०१, वेतन साठी रुपये 
४,३६,००,०००/- व ११, देशांतर्गत प्रवासखर्चासाठी रुपये ५,००,०००/- याप्रमाणे एकूण रुपये 
४,४१,००,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी एक्केचाळीस GI फक्त) इतके अनुदान या शासन 
निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व 
वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. या झासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाहीयाची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व 
अशा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


3: सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार 
नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे 
बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline ted 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२२३ 


४. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित आहरण व संवितरण अधिका-यांची राहील. 


प. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१) 
(09) पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय / उप विभागीय आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८४३)” या लेखाशिर्षाखाली संबंधीत उद्दिष्टांतर्गत खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


तः शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ 
एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध 
केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद 
केलेल्या अटी व शातींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥8/99॥॥8.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५१६४५३६०४२८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


BALASAHEB 
BABASAHEB 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३ 


४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०. संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 

१२. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१३. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

१४. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२२३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२ सोबतचे सहपत्र 
मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता ०१, पाणीपुरवठा ००१, संचालक व प्रशासन (०१)(०१) 
पाणीपुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय/उप विभागीय आस्थापना (२२१५१८४३)" 
सन २०२२-२३ करीता या शासन निर्णयान्वये वितरीत कता कात, 
अ. | जिल्ह्याचे कण्यात पेशात “वका २२१५१८४३ खाली वितरीत करण्यात येत 
क्र.। नांव Sa ११, | वितरीत करण्यात येत असलेली एकूण रक्‍कम 
वेतन देशांतर्गत असलेली एकूण रक्‍कम अक्षरी रुपये) 
प्रवास खर्च (३-४) 
डि ? 2 8 y रद 
hae ठाणे ४०००००० | १००००० ४१००००० पये एक्केचाळीस लाख फक्त 
२ रायगड ४००००० ४००००० पये चार लाख फक्त 
३ रत्नागिरी १५००००० १५००००० पये पंधरा लाख फक्त 
४ | सिंधुदुर्ग ७००००० ७००००० पये सात लाख फक्त 
५ धुळे १३००००० १३००००० पये तेरा लाख फक्त 
६ जळगांव ५००००० ५००००० पये पाच लाख फक्त 
1 ७| पुणे ५००००० ५००००० पर्य पाच लाख फक्‍त 
८ सातारा २५००००० २५००००० पये पंचवीस लाख फक्त 
९ सांगली ७००००० ७००००० पये सात लाख फक्त 
| १० | सोलापूर १५००००० १५००००० पये पंधरा लाख फक्त 
| ११| कोल्हापूर २०००००० २०००००० पये वीस लाख फक्त 
१२ औरंगाबाद २०००००० ५०००० २०५०००० पये वीस लाख पन्नास हजार फक्त 
१३ जालना (0०0०००० १००००० ८००००० TY SIS लाख फक्त 
१४ | [परभणी १२००००० १२००००० पये बारा लाख फक्त 
१५ हिंगोली ६००००० ६००००० पये सहा लाख had 
१६ बीड ३०००००० । १००००० ३१००००० पये एकतीस लाख फक्त 
a नांदेड २६००००० २६००००० पये सव्वीस लाख फक्त 
१८ (लातूर २५००००० १००००० २६००००० पये सव्वीस लाख फक्त 
१९ बुलढाणा १५००००० १५००००० पये पंधरा लाख फक्त 
२० [वाशिम १२००००० १२००००० पये बारा लाख फक्त 
२१ अमरावती २०००००० ५०००० २०५०००० पये वीस लाख पन्नास हजार फक्त 
२२ [यवतमाळ २३००००० २३००००० पये तेवीस लाख फक्त 
२३ वर्धा ७००००० ७००००० पये सात लाख फक्‍त 
२४ नागपूर २२००००० २२००००० पये बावीस लाख फक्त 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःबजेट-१४२२/प्र.क्र.६३/पापु-२३ 


२५ भंडारा १०००००० १०००००० पये दहा लाख फक्त 
२६ गोंदिया १०००००० १०००००० पये दहा लाख फक्त 
२७ चंद्रपूर १५००००० १५००००० पये पंधरा लाख फक्त 
२८ |'गडचिरोली २०००००० २०००००० पये वीस लाख फक्त 
एकूण ४३६००००० | ५००००० ४४१००००० पये चार कोटी एक्केचाळीस लाख फक्त 
BALASAHEB 
BABASAHEB HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


